महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्‍त 
अधिनियम, १९७१ यात सुधारणा सुचविण्यासाठी व सक्षम 
लोक आयुक्‍त कायदा करण्यासाठी संयुक्‍त मसुदा 
समितीतील अशासकीय सदस्य व विशेष निमंत्रित यांना 
दैनिक भत्ता, बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता मंजूर करणेबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एलपीएल-१०१९/प्र.क्र.०९/कार्या.पंधरा 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ जुले, २०१९ 


वाचा :- १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३ मार्च,२०१०. 
२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दि.२४ मे, २०१२. 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: प्रवास-१०१३/प्र.क्र.३/सेवा-५, दि.३ मे, २०१३. 
४. शासन निर्णय क्रमांक एलपीएल-१०१९/प्र.क्र.०९/कार्या.पंधरा, दि.१० मार्च, २०१९. 
५. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एलपीएल-१०१९/प्र.क्र.०९/कार्या.पंधरा, दि.१० जून, २०१९. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्‍त अधिनियम, १९७१ मध्ये सुधारणा सुचविणे व सक्षम 
लोक आयुक्‍त कायदा करण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय करण्यासाठी तसेच सुधारित अधिनियमाचा मसुदा 
तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्‍त मसुदा समितीतील अशासकीय सदस्य व विशेष निमंत्रित 
यांना दैनिक भत्ता, बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता मंजूर करणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात 
शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 
सदर संयुक्‍त मसुदा समिती ही अधिनियमाचा मसुदा तयार करण्याचे महत्वाचे काम करणार आहे 
ही बाब लक्षात घेऊन संयुक्‍त मसुदा समितीमधील अशासकीय सदस्य व विशेष निमंत्रित यांना एक विशेष बाब 
म्हणून खालील प्रमाणे दैनिक भत्ता, बैठक भत्ता व प्रवास भत्त्याचे दर निश्चित करण्यात येत आहे. हे दर या 
संदर्भातील यापूर्वी झालेल्या बैठकांना देखिल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील. 


अ.क्र. बाब मंजूर दर 

fa | हॉटेलमध्ये वास्तव्यासाठी दैनिक भत्याचे दर ५०००/- 

२. बैठकभत्ता 300/-( Ufa बैठक) 

३. प्रवास भत्ता विमान प्रवास -एअर इंडिया व इंडियन एअर 
लाईन्स या विमान कंपन्यांच्या एक्झिक्युटिव्ह 
वर्गाच्या भाडयाच्या मर्यादेत 


रेल्वे प्रवास - वातानुकुलित प्रथम वर्ग / 
वातानुकुलित द्वितीय स्तर aaa 


मालकीच्या अथवा भाडयाच्या कारने प्रति 
किलोमीटर - पेट्रोल - रु.९ डिझेल-रु.-७ 


झासन निर्णय क्रमांकः एलपीएल-१०१९/प्र.क्र.०९/कार्या.पंधरा 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या आनौपचारिक संदर्भ दि.४ जून, २०१९ च्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०८१७२२०१६१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gupte Sanju : ee 
Kamlakar पाशा” 
(संजू क. गुप्ते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Kamlakar 
harashtra, 0२ ‘General | Administration 


Code: 
\93dd5ba34736e8! 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मुख्य सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, सा. प्र. वि. यांचे स्वीय सहाय्यक. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा-सा.प्र.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (ले. व अ. महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
qo. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई. 

१२. श्री. अण्णा हजारे (पत्राने) 

१३. श्री. उमेडाचंद्र सरंगी (पत्राने) 

१४.श्री. विश्वंभर हनुमंतराव चौधरी (पत्राने) 

१५. श्री. शामसुंदर आसावा (पत्राने) 

१६.श्री. बाबासाहेब रामनाथ पठाडे (पत्राने) 

१७. श्री. जॉनी जोसेफ (पत्राने) 

१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


